प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ यांच्या 
बदल्यांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन Sea : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, 
गट-अ या सेवेतील खाली नमूद प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्राचार्यांचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना | बदलीचा प्रकार 
| १_| २ ३ Po 4 
| श्री.विठ्ठल श्रीरंग बांदल शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
पुणे अवसरी बदली 
२ श्री. राजेद्र काशीराम शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे | विनंती बदली 
पाटील कराड 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता 
व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली झालेल्या प्राचार्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 
०३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
०४. बदली झालेल्या प्राचार्यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू अहवाल संचालक, 
तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
०५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०८१७१२४८०००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SAMEER LAXMAN OF MAHARASHTRA, ousHIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 


144357b0e2247b4328b5 7£45f509bF 1 bfobd20c865128a018421c354bddc5, 
र 


DHERE ण्य ०00 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित प्राचार्य (संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 

प्रत: 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४ सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७ 


५) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतन अवसरी/कराड/पुणे (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सातारा (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

९) निवड नस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


